आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात महात्मा ज्योतिराव 
फुले जन आरोग्य योजनेसाठी निधी 
वितरण. 

(लेखाश्ीर्ष-२२१० जी २८९) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३० सप्टेंबर, २०२१. 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्या-०६, दि.२८.०७.२०२१. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-६. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या 
दि.१३.१०.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या कालावधीतील वैद्यकीय दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु.१११.५६०८५ 
लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य SSNS महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेंतर्गत दि.१३.१०.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या कालावधीतील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 
लाभार्थ्यांच्या वैद्यकीय दाव्यांची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी निधी वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नावा । लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१ मधील आतापर्यंत वितरीत । सदर शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
शिवा व्या धा. मड काक ता ५ & 
महात्मा ज्योतिराव | 2290 0 =| ३१-सहायक 
फुले जन आरोग्य २८९ अनुदाने Pose So २५०३.२१२१७ १११.५६०८५ 
योजना (वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१११.५६०८५ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी अकरा लाख छप्पन्न हजार 
पंच्याऐंशी फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील 
दिलेल्या निर्देश्ाांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८२४/व्यय-१४, दि.२२.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२८१५२३४६०१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ravindra यी 
(20१1110१00 झन 
Aute 0000001 आ 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना,राज्य हमी सोसायटी जीवनदायी 
भवन वरळी,मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


